ग्रामिण रुग्णालय, भातकुली जि.अमरावती 
येथील १५ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१८ /प्र.क्र. ९२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०७ एप्रिल,२०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पद॒आ 2090 /प्र.क्र.१०८/आरोग्य -३, 
दिनांक- २०.०१.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/अकोला/अपदे/२०१८-१९/२९७४-७५/१८, दिनांक-२१.०३.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, भातकुली जि.अमरावती येथीळ १५ अस्थाई 
पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आतायाशासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय, भातकुली 
जि.अमरावती येथील सदर १५ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालक Fd WIA 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय: पदआ २०१८/प्र.क्र. ९२/आरोग्य-३ : 


४. STAIR निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपंक,दिनांक-०५.०३. २०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०५१३१५०११११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a Nn | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S= 


D | Nn e S h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil 2u=Pubic Heattn 


Department 
Date: 2018.04.07 16:45:11 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय,भातकुली,जि. अमरावती. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


9 


कार्यालयाचे नांव :- वैद्यकिय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, भातकुली जि. अमरावती 


अधिनस्त :- जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय अमरावती 


तात्पुरती पदे प्रथमतः 
ज्या शासन निर्णयाने 
मंजुर झाले तो क्र. व 
दिनांक 


पदनि.२०१३/प्र.क़. 
१४१/आरोग्य. ३/ 
दिनांक. १३.मे.२० १४ 
v 
4 


१५६००-३९ १०० ग्रेड 


वैद्यकिय अधिकारी 
पे.५४०० 
अधिपरिचारीका ९३००-३४८०० ग्रेड पे. 
४२०० 
९३००-३४८०० ग्रेड पे 
क्ष-किरण तंत्रज्ञ नळ 
प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ ५२००- २०२००,ग्रेड 
पे .२८०० 
औषण निर्माण 
अधिकारी / मिश्वक 
प्रयोग शाळा ५२००-२०२०० ग्रेड पे 
सहाय्यक २००० 
mau) नः VY 


/~ 


५२००- २०२००,ग्रेड 


शेवटी पदे चालु ठेवली 
तो क्रमांक ब दिनांक 


१०८/आरोग्य -३/ 
दिनांक. २०.१.२० १८ 


२८.०२.२० १८ 


०६ -सार्वजनिक आरोग्य 
००१/ संचालक व प्रशासन 
००१(०८) प्रा आ.केद्राचा 
ग्रामिण रुग्णालय इतका दर्जा 


पदे पुढे चालु ठेवण्याचे समर्थन 


ग्रामिण भागातील जनतेला 


. (तात्काळ आरोग्य सेवा सेवा 


उपलब्ध करुन देण्याकरिता 
ग्रामिण रुग्णालयास वरील 
अस्थाई पदाची आवश्यकता आहे. 


शि 


